मुदखेड, जिल्हा नांदेड येथील नगरपरिषदेच्या 
मालकीची आरक्षण क्र. २० मधील शाळा इमारत व 
क्रिडांगणाची जागा शारदा भवन शिक्षण संस्था, नांदेड 
यांना दिर्घ मुदतीच्या भाडेतत्त्वावर मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एमयुएम-२०१४/प्र.क्र. १३७/नवि-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :-शासन निर्णय, समक्रमांक, दि.१८.०१.२०१६. 


शुध्दीपत्रक: 
संदर्भाधीन शासन निर्णय नगर विकास विभाग, दिनांक १८.०१.२०१६ मधील अटी व शर्ती क्र. ६ “प्रस्तुत 
जागेचे नियमानुसार आकारावयाचे भाडे मुल्य त्रिसदस्यीय समितीने निश्चित करुन घ्यावे.” 
ऐवजी 
“महाराष्ट्र नगरपालिका (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) नियम, १९८३ मधील भाग-६ मध्ये नियम २१ नुसार 
सदर प्रकरणी भाडे व अधिमूल्य आकारणीबाबत मुदखेड नगरपरिषदेने नियमोचित कार्यवाही करावी.” असे वाचावे. 


2. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८३०१४४८५७७१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Kailas Madhukar ५५. 


254. 
1¢7189ab74b085, 
eri 


Badhan ee 
(कैलास बधान ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
षः आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
2. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
टी जिल्हाधिकारी, नांदेड. 
४. मुख्याधिकारी, मुदखेड नगरपरिषद, मुदखेड, जि. नांदेड. 


प्‌. निवडनस्ती (नवि-१७). 


